“अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी, गट-अ” 
या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ ची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठसू-२०२२/१२५/प्र.क्र.३१/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०२३. 


वाचा १ महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ 
अधिसूचना दि. २१/०६/२०२१. 
२ शासन परिपत्रक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.ज्येष्ठसू- 
२०२२/१२५/प्र.क्र. ३१/उद्योग-३, दि. ३१/०५/२०२२. 
३ उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांचे पत्र क्र.ठसं/आस्थापना-१/अंतिम 
ज्ये.सू./अ.उ.अ./२०२२/ओ-१११६, दि. २७/०९/२०२२. 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ नियम क्रमांक ५ (१) 


(i) प्रमाणे मागील कॅलेंडर वर्षामध्ये संबंधित संवर्गात थेट नियुक्‍ती किंवा नियमित अथवा 


तात्पुरती पदोन्नतीने नियुक्‍त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी संदर्भ 


क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत 


प्राप्त अभिवेदनांचा विचार करुन, दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 


करण्याबाबत उद्योग संचालनालयाने संदर्भ क्र. ३ वर नमूद पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला 


आहे. 


२. उपरोक्त पाश्वभूमीवर दि. ०१/०१/२०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूचीबाबत हरकती व 


अभिवेदने व महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ नियम क्रमांक ५ 


(२) च्या तरतूदी विचारात घेवून अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी, गट-अ या संवर्गाची 


दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द 


करण्यात येत आहे. 


५. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ न्यायनिर्णयानुसार तसेच 


यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-२०२२/१२५/प्र.क्र.३१/उद्योग-३ 


२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडसूच्यामध्ये बदल 


झाल्यास त्यानुसार सदर ज्येष्ठता सूचीमध्ये बदल करण्यात येईल. 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०३१७००४०८६१० 


असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXMANRAO. 
DR. SHRIKANT PULKUNDWAR 
DN: CN = DR. SHRIKANT LAXMANRAO 
LAXMANRAO PULKUNDWAR, C = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
P U L K U N DWA R INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक उद्योग उजो व कामगार विभाग क्र. ज्येष्ठसू-२०२२/१२५/प्र.क्र. ३९/उद्योग-३ दि. ०३/०१/२०२३ सोबतचे 
'परिशिष्ट-अ 
दरवषी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 


क्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ) 
एस-२३, ६७७००-२०८७०० 
(.९.१.२०९१ ते ३१९.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


यम शासकोय अधिकाऱ्याचे | संबंधीत पदावर जन्मदिनांक णि यम ३ (२) (अ) 1 शि गि शेरा 
३(२)(ब) नांव नियुक्तीचा मार्ग नुसारसंवर्गात प्रत्यक्ष दिनांक 
नुसार ज्येष्ठता रूज दिनांक 
क्रमाक 
| श्री.प्र.द.रेदाळकर पदोन्नती २०.०४.१९६७ | अनुसूचित जाती | ०२.०९.२०१६ | ९१.०६.२०१० | ३०.०४.२०२५ बी.ई. (मेक) शा.नि.क्र.गोपअ-१९१४/प्र.क्र.१५/उद्योग-३,दि.२४.०८.२०१६ अन्वये 
(वैध) अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्यास्वरुपात 


पदोन्नती. शा.नि.क्र.गोपअ-१९१४/प्र.क्र.१५/उद्योग-३,दि.२४.०८.२०१६ व 
शासन शुध्दीपत्रक दि.११.०४.२०१८ अन्वये श्री.स.सं.सुरवसे 
यांच्यापदोन्नतीचा दि.११.०६.२०१० हा मानीव दिनांक म्हणून मंजूर 
करण्यात आला. 

०७.१०.१९६५ ०२.०२.२०१५ १५.०१.२०१५ । २१.१०.२०२३ बो. शासन [नणेय क्र.पदान्न-१४१३/९२७/ .क्र.१७७/उद्याग-३, 
दि.१५.०१.२०१५ अन्वये अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. शासन निर्णय क्र.इएसटी 
०२०/३४८/प्र.क्र.६०/उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये उद्योग सह 
संचालक (गट A) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


१२.१२.१९६६ २५.०२.२०१६ | १०.०२.२०१६ | ३१.१२.२०२४ बी.ई. ( शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१५/२७१/प्र.क्र.१५/उद्योग-३, दि.१०.०२.२०१६ 
प्रोडक्शन)एम.बी.ए. | अन्वये अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या 
(मार्केटिंग) स्वरुपात पदोन्नती. 


१७.१२.१९६५ | अनुसूचित जाती | ०७.०१.२०१७ | २६.१२.२०१६ | ३१.१२.२०२३ | बी.ई,(इलेक्ट्रीकल) |शा.नि.क्र. पदोन्न-१२१६/१८८७/प्र.क्र. ८७/उ-३ दि. २६/१२/२०१६ अन्वये 
(वैध) उद्योग उपसंचालक (तां. पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी पदावर 
पदोन्नती (रुजू दि . ०७.०१.२०१७). शा.नि. इएसटी-२०२०/३४८/प्र.क्र. 
६०/उद्योग-३, दि. ०५.०३.२०२१ अन्वे उद्योग सहसंचालक (गट-अ) 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


श्री.बा.त्रि.यशवंते ०३.०७.१९७१ | अनुसूचित जमाती | ३०.१२.२०१६ | २६.१२.२०१६ | ३१.०७.२०२९ शा.नि.क्र.पदोन्न-१२१६/१८८७/प्र.क्र.८७/उद्योग-३, दि.२६.१२.२०१६ 
(वैध) अन्वये अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या पदावर 
तात्पुरत्यास्वरुपात पदोन्नती. शासन निर्णय क्र.इएसटी- 
२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये उद्योग सह 
संचालक (गट A) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


यम  [ शासकोय अधिकाऱ्याचे 


३(२)(ब) 
नुसार ज्येष्ठता 
क्रमांक 


नाव 


पंबंधीत पदावर 
नियुक्तीचा मार्ग 


जन्मदिनांक 


नुसारसंवर्गात प्रत्यक्ष 
रूजू दिनांक 


दिनांक 


ण यम ३ (२) (अ) | | 


शेरा 


६  ।श्री.स.अ.भामरे 


१ ° 


श्रीमती वि.मु.सिरसाठ 


श्रीमती.वृ.बा.सोने 


पदोन्नती 


पदोन्नती 


२.७.१९६५ 


०३.०५.१९६४ 


०१.०४.१९६७ 


२१.०९.१९७९ 


२४.०६.१९८१ 


इ.मा.व. (वैध) 


भ.ज. (ब) (वेध) 


बि.जा. (अ) (वेध) 


भ.ज. (ड) (वेध) 


इ.मा.व. (वेध) 


२३०.१२.२०१६ 


२५.०५.२०१७ 


१५.०५.२०१७ 


१५.०५.२०१७ 


२०.०५.२०१७ 


२६.१२.२०१६ 


१२.०५.२०१७ 


१२.०५.२०१७ 


१२.०५.२०१७ 


१२.०५.२०१७ 


२३१.०७.२०२३ 


२३१.०५.२०२२ 


३१.०३.२०२५ 


३०.०९.२०३७ 


३०.०६.२०३९ 


बी.ई.इलेक्ट्रॉनिक्स 


पदवी (उपकरण 
अभियांत्रिको) 


बी.ई. (केम.) एम.बी.ए.- 
(are )एम.ई. (Env.) 


शा.नि.क्र.पदोन्न-१२१६/१८८७/प्र.क्र.८७/उद्योग-३,दि.२६.१२.२०१६ 
अन्वये अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती. शासन निर्णय क्र.इएसटी-०२०/३४८/प्र.क्र.६०/उद्योग- 
३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


शा.नि.क्र.पदोन्न-१४१७/१२०/प्र.क्र.३४/उ-३, दि.१२.०५.२०१७ अन्वये 
उद्योग उप संचालक (तां.) (गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग 


अधिकारी (गट अ)या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 


त पदोन्नती. सेवानिवृत्त 


शा.नि.क्र.प 


-१४१७/१२०/प्र.क्र.३४/उ-३, दि.१२.०५.२०१७ 


वय 


उद्योग उप संचालक (तां.) (गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग 
अधिकारी (गट अ)या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, दि.२४.०७.२०१२ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
शा.नि.क्र.पदोन्न-१४१७/१२०/प्र.क्र.३४/उ-३,दि.१२.०५.२०१७ अन्वये 
उद्योग उप संचालक(तां.) (गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग 
अधिकारी या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


बी.टेक (केमिकल) 


शा.नि.क्र. सटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, दि.२४.०७.२०१२ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 
शा.नि.क्र.पदोन्न-१४१७/१२०/प्र.क्र.३४/उ-३,दि.१२.०५.२०१७ अन्वये 
उद्योग उप संचालक(तां.) (गट अ) या या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती.अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ)पदाबरुन अधिक्षकिय 
उद्योग अधिकारी या पदावर पदोन्नती पदोन्नती देण्यात आली होती. 
सदरची पदोन्नती दि १२.०५.२०१७ च्या शासन आदेशाच्या दिनांकापासून 
नियमित करण्यास शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उद्योग- 
३ दि. १५.०९.२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात आली. 


१९ 


श्रीमती मृ.न.देबराज 


पदोन्नती 


१५.०३.१९८३ 


वि.मा.प्र. (वेध) 


२८.०९.२०२१ 


१५.०९.२०२१ 


३१.०३.२०४१ 


बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स & 
टेले. 
कम्युनिकेडञन्स)एम.बी.ए 
(फायनान्स) 


शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, दि.२४.०७.२०१२ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती 
शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, दि.१५.०९.२०२१ अन्वये 
उद्योग उप संचालक(तां) (गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग 
अधिकारी (गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


यम शासकीय अधिकाऱ्याचे | संबंधीत पदावर जन्मदिनांक 1] यम ३ (२) (अ) td = | शेरा 
३(२)(ब) नांव नियुक्तीचा मार्ग नुसारसंवर्गात प्रत्यक्ष दिनांक 
नुसार ज्येष्ठता रूजू दिनांक 
क्रमाक 
१२ (sth. चे. भा. पाटील पदोन्नती २५.०८.१९८६ | इ.मा.व. (वैध) २७.०९.२०२१ | १५.०९.२०२१ । ३१.०८.२०४२ | बी.टेक. केमीकळ ।शा.नि. क्र. नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र. ५५/उद्योग-३, दि. १७.११.२०१५ अन्वये 
इंजिनिअरिंग  ।उद्योग उपसंचालक (तां.) गट-अ या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती. 

शा.नि. क्र. पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र. ३०/उद्योग-३ दि. १५.०९.२०२१ 
अन्वये उद्योग उपसंचालक (तां.) पदावरुन अधिक्षकोय उद्योग अधिकारी 
गट-अ या पदावर पदोन्नती . 

१३ श्री. शि.सा. मुददमवार २६.०३.१९८४ २७.०९.२०२१ १५.०९.२०२१ | २३१.०३.२०४२ शासन OTE क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ 


श्ठ 


१८.०३.१९८० 


२९.१०.१९८० 


२७.०९.२०२१ १५.०९.२०२१ 


२७.०९.२०२१ १५.०९.२०२१ 


२३१.०३.२०३८ 


२३१.१०.२०३८ 


बो. इं. (संगणक) 


क. ( फॅटस 


बॅक्सेसटेक 


अँण्ड 


अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्‍ती.शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, दि. 
३०.०१.२०१८ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट-ब), उद्योग 
संचालनालय, मुंबई या पूर्वाश्रमांची सेवा विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत 
मान्यता देण्यात आली आहे.शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) (गट अ) या पदावरुन 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती. 


शासन OTE क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्‍ती.शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.२०/उ-३, दि.१५.०९.२०२१ 
अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) (गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय उद्योग 


etch Ty [टा AT) या पृदाबर eu y ea स्वरुपात पदान्यता 


शासन OTT क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्‍ती. शासन निर्णय क्र. इएसटी-३४१६*६०१/प्र.क्र. ८९/उद्योग-३, दि. 
३०.०१.२०१८ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां.) गट-ब उद्योग संचालनालय, 
मुंबई ही पूर्वाश्रमीची सेवा विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत मान्यता देण्यात 
आली आहे. शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उद्योग -२, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) (गट अ) या पदावरुन 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती. 


यम | शासकोय अधिकाऱ्याचे 


३(२)(ब) 
नुसार ज्येष्ठता 
क्रमांक 


नाव 


१६ ।श्री.अ.ता.पाटील 


पंबंधीत पदावर 
नियुक्तीचा मार्ग 


पदोन्नती 


जन्मदिनांक 


१७.०६.१९७७ 


नुसारसंवर्गात प्रत्यक्ष 
रूजू दिनांक 


खुला २७.०९.२०२१ 


१५.०९.२०२१ 


दिनांक 


२३०.०६.२०३५ 


प्रव यम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा दिनांक | सेवानिवृत्तीचा |  शैक्षणिव 


शेरा 


बी.ई. (मेकॅनिकल) 
एम.ए. (सोशिओलॉजी) 


शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-१०१५/प्र.क्र.५५/उद्योग-३, दि.१७.११.२०१५ अन्वये उद्योग 
उप संचालक (तां) (गट-अ) या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती.शासन निर्णय क्र.इएसटी- 
३४१६/६०१/प्र.क्र.८९/ उद्योग-३, दि. २०.०१.२०१८ अन्वये उद्योग अधिकारी (तां) (गट- 
ब), उद्योग संचालनालय, मुंबई या पूर्वाश्रमांची सेवा विद्यमान सेवेस जोडण्याबाबत 
मान्यता देण्यात आली आहे. शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उप संचालक(तां) (गट अ) या पदावरुन अधिक्षकिय 
उद्योग अधिकारी (गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 


| श्री. सं. पं. कोलते 


२८.०१.१९८४ 


खुला ०४.१०.२०२१ 


१५.०९.२०२१ 


३१.०१.२०४२ 


बी ई (कम्प्यूटर) 


शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, दि.२४.०७.२०१२ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्‍ती.विभागीय परिक्षा अतिरिक्‍त चौथ्या संधीत उतीर्ण केली असल्याने 
ज्येष्ठता गमावली आहे व त्यानुसार उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक) 
पदावरील ज्येष्ठता सूचीत दि. ०१/१२/२०२२ च्या शुध्दीपत्रकान्वये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उपचालक(तां) (गट अ) या पदावरुन 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती. 


१८ | श्री.नि. भी. कोळेकर 


पदोन्नती 


२७.१०.१९७६ 


भज (क) (वेध) ७.१०.२०२१ 


१५.०९.२०२१ 


२३१.१०.२०३४ 


बी ई (प्रोडक्शन) 


शा.नि.क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२८२/उद्योग-३, दि.२४.०७.२०१२ 
अन्वये उद्योग उप संचालक (तां) या पदावर नामनिर्देशनाने 
नियुक्‍ती.विभागीय परिक्षा अतिरिक्‍त चौथ्या संधीत उतीर्ण केली असल्याने 
ज्येष्ठता गमावली आहे व त्यानुसार उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक) 
पदावरील ज्येष्ठता सूचीत दि. ०१/१२/२०२२ च्या शुध्दीपत्रकान्वये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. शा.नि.क्र.पदोन्न-२०२१/१५१/प्र.क्र.३०/उ-३, 
दि.१५.०९.२०२१ अन्वये उद्योग उपचालक(तां) (गट अ) या पदावरुन 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती. 


“““Digtaly signed by 
PULKUNDWAR 


DR. SHRIKANT 
LAXMANRAO 
PULKUNDWAR 


DN: CN = DR. SHRIKANT LAXMANRAO PULKUNDWAR, 
= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES ENERGY AND 

LABOUR DEPARTMENT 

Date: 2023.01.03 17:22:35 +05'30" 


(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


